मा. मंत्री महोदयांना वितरीत करण्यात येणा-या 
शासकीय निवासस्थानाचे भाडे व सुविधा 


शुल्काच्या दरात सुधारणा करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५२०/प्र.क्र.१५/२३-अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ९ जानेवारी, २०२०. 


वाचा: - 
१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : शानिवा-१००६/प्र.क्र.६५१/०६/२३-अ, 
दि. ०१.११.२००६ 
२. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांकः शानिवा-१०१३/प्र.क्र.६८/१३/२३-अ, 
दि.०१.०३.२०१४ 


शासन निर्णय: - 


राज्य मंत्रिमंडळातील मा. सदस्यांनी सदस्यत्वाचा राजीनामा दिल्यानंतर अथवा मंत्री पदावरुन 
पदमुक्‍्त झाल्यानंतर शासकीय निवासस्थानातील वास्तव्याप्रित्यर्थ आकारण्यात येणारे भाडे व सुविधा 
शुल्काचा आकार संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आला आहे. त्यात सुधारणा करण्याचा 
प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. त्यासंदर्भात शासनाने आता खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे :- 
२. मंत्री पदावरुन veyed झाल्याच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत शासकीय 
निवासस्थानाचा ताबा शासनाकडे सुपूर्द करणे आवऱ्यक राहील. मंत्री पदावरुन पदमुक्‍त झाल्याच्या 
दिनांकापासून खालीलप्रमाणे भाडे व सुविधा शुल्क आकारण्यात येईल - 


१ | Hal पदावरुन पदमुक्‍त फर्निचर, गॅस, वीज, पाणी व दूरध्वनी या अंतर्गत 
झाल्यानंतरचे पहिले १५ दिवस सुविधांसह विनामूल्य 

2. | 94 दिवसानंतर निवासस्थान रिक्‍त | रु. २००/- प्र.चौ. फू. दरमहा याप्रमाणे भाडे व 
न केल्यास अंतर्गत सुविधांसह पूर्ण आकार. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००११३१२०९५९८६०७ असा आहे. हा आदेठा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
क Digitally signe 

Rajesh Sudhakar >. 
Admi postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.54. १609136001 fcfOfef77d967f2bf49a3b51d0 

W d crm: की ae7a35e5e7 12f49f65856c2b2d28f9chf 

a n e r a [| 0088bd95c970e12ab9, cn=Rajesh Sudhakar Wadnerkar 

Date: 2020.01.13 11:51:56 +05'30' 


(रा. सु. वडनेरकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई- ४०० ००६. 


शासन निर्णय क्रमांकः शानिवा-१५२०/प्र.क्र.१५/२३-अ 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 

४. मा.मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 

. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 

६. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 

७. सर्व मा. मंत्री/ राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

८. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 

९. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव/ सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, मुंबई. 

१०. प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई- ४०००३२ 

११. महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 

१२. महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 

१३. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई ३२. 

१४. सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१७. अधिक्षक अभियंता, मुंबई मंडळ, मुंबई 

१८. कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई विभाग, अंधेरी (प.) मुंबई- ४०००५८. 

१९.कार्यकारी अभियंता (सा.बां), SHAT sex विभाग, बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, फोर्ट, 
मुंबई- ४००००१. 

२०. कार्यकारी अभियंता , मध्य मुंबई (सा.बां) विभाग, वरळी, मुंबई - Yoo ०१८. 

२१. उप अभियंता , पश्चिम (सा.बां) उप विभाग, मलबार हिल, मुंबई- ४००००६. 

२२. उप अभियंता , दक्षिण (सा.बां)उप विभाग, एम.टी.डी.सी. कार्यालयासमोर, मुंबई- ४०००२०. 

२७. उप अभियंता , मध्य मुंबई (सा.बां) विभाग, वरळी, मुंबई - Yoo ०१८. 

२८. सक्षम प्राधिकारी, बृहन्मुंबई, जुने जकात घर, मुंबई ४०० ०२३. 

२९. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 

३०. सर्व विभागीय आयुक्त. 

३१. सर्व जिल्हाधिकारी 

३२. बृहन्मुंबईतील सर्व विभाग प्रमुख व कार्यालय प्रमुख. 

३३. निवड नस्ती. 


Cc 
ae 


पृष्ठ 2 पैकी 2 


